अधीक्षक अभियंता, जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे 
मंडळ, Wiha व त्यांच्या अधिपत्याखालील २ 
विभाग व उपविभाग या कार्यालयाच्या नियत 
अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि. 
३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्र.- मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र.९३/मोप्र-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :-२ एप्रिल , २०२४. 


संदर्भ - १) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ २०२३/ 
प्र.क्र.५५३/ मोप्र-२, दि.०८.१२.२०२३ 


२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - आढावा -२००२/ 
(334/2002)/3 (प्रशि), दि.०६/०२/२००३. 


३) अधीक्षक अभियंता, जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शोगांव 
यांचे पत्र जा.क्र./ १०३३/आस्था-३/थवपुवि/मुदतवाढ/२०२४ 
दि.०५.०३.२०२४. 


४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- पदनि २०१६/प्र.क.८/ १६/ 
आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ 
प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता, जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शोगांव यांच्या अधिपत्याखालील 
अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील सर्व पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार 
संदर्भाधिन क्रमांक 2 येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. अधीक्षक 
अभियंता, जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, ania यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील कार्यालयांना खाळील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे व परिशिष्ट अवब मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २९३ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी ०१ पदांना 
दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 
आली होती. 


कार्यालयाचे नांव नि.अ.आस्थापना | रु.अ.आस्थापना 
१) जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, खामगाव magn fo 
२)जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शोगांव १७८ पदे ०१ पद 
एकूण २९३ पदे ०१ पद 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र.९३/मोप्र-२, 


सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना 
तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा Vara 
आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, san अस्तित्वात सर्व अस्थायी पदांना संदर्भीय क्र.४ 
येथील दि.२१.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरुन खालीलप्रमाणे शासन 
निर्णय निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


अधीक्षक अभियंता, जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, aa यांच्या संदर्भीय क्र. ३ 
येथील नमूद प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, शेगांव व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील १ उपविभागातील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या २९३ नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना व परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविलेल्या ०१ रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास 
खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे 


कार्यालयाचे नांव नि.अ.आस्थापना | रु.अ.आस्थापना 
१) जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, खामगाव ११५ पदे Po 
२)जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव १७८ पदे ०१ पद 
एकूण २९३ पदे ०१ पद 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 


२) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच चालू राहील. 


३) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी 
रिक्‍त नसतील. 


२. सदर नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांसाठी होणारा वेतनाचा खर्च, “मागणी क्रमांक 
आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, co 
सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) योजनेतर 
वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (08)(02) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान, (अनिवार्य) (४७०१ आय १७१)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांसाठी होणारा वेतनाचा खर्च, “मागणी 
क्रमांक आय-५ ,मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२) योजनांतर्गत (०२)(०२) विदर्भ 


पृष्ठ 10 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र.९३/मोप्र-२, 


पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ एच ६६५)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ 


आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४ अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत 
येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥॥/99॥॥9.0०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४०२१४५९५४२४२७ 
असा आहे. हा कार्यालयीन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VRISHALI VINOD 
BHINGARDE 


सहपत्र-परिशिष्ट- अव ब (वृषाली भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत-सहपत्रासह- 
१) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 
2) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 
3) वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 
४) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 
५) अधीक्षक अभियंता, जिगांव प्रकल्प पाटबंधारे मंडळ, wg यांना कळविण्यात येते 
की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त 
इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या निर्णयान्वये 
दिलेल्या मंजूरीच्या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांवर राहील. 
६) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, खामगाव 
७) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शेगांव 
८) मोप्र-(२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


SS *> Ol Tr — 


पृष्ठ 10 पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र.९३/मोप्र-२, 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०२४/प्र.क्र.९३/मोप्र-२, दिनांक ०२ .०४.२०२४ चे सहपत्र 


दिनांक ०१.०३.२०२४ ते ३१.०८.२०२४ साठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २९३ पदे 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम एकूण पदसंख्या 

| जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, १ | कार्यकारी अभियंता aa 

खामगाव २ | उपकार्यकारी अभियंता se 

३ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. अ. ४ 
श्रेणी-२ 

४ । विभागीय लेखापाल 1१ 

५ | प्रथम लिपीक pM 

वरिष्ठ लिपीक 4 

७ | कनिष्ठ लिपीक ४ 

८ | आरेखक Pe 

९ | सहाय्यक आरेखक La 

द्वि ० | टंकलेखक ३ 

षि संगणक = “ना 

१२ | भांडारपाल fe 

१३ | सहायक भांडारपाल ae 

१४ | निम्नश्रेणी लघुलेखक ॥. च: 

१५ | वाहनचालक fe 

१६ | नाईक ae 

१७ | शिपाई षु 

१८ । चौकीदार शिळे ता 

एकूण 38 

.१ | जिगांव पुनर्वसन उपविभाग Ea उपविभागीय अभियंता =< 

खामगांव २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. अ. ४ 
श्रेणी-२ 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 

४ । वरिष्ठ लिपीक Peres 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

६ | टंकलेखक = sa 

७ | अनुरेखक Et 

८ | शिपाई २ 

९ | चौकीदार a 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र.९३/मोप्र-२, 


ae ० | वाहनचालक | 
एकूण १८ 
१.२ | जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.२ १ | उपविभागीय अभियंता ee 
जळगांव जामोद २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. अ. ४ 
श्रेणी-२ 
स्था. अ. सहाय्यक ४ 
४ । वरिष्ठ लिपीक 1१ 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक pM 
७ | अनुरेखक = aa 
८ | शिपाई २ 
९ | चौकीदार = 
१0 | ० | वाहनचालक 1१ 
एकूण १८ 
१.३ | जिगांव पुनर्वसन उपविभाग १ | उपविभागीय अभियंता ae 
मलकापूर २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. अ. ५ 
श्रेणी-२ 
स्था. अ. सहाय्यक |।_ 
४ । वरिष्ठ लिपीक Sa 
५ | कनिष्ठ लिपीक aa 
टंकलेखक 10 
७ | अनुरेखक fs ee 
८ | शिपाई ३ 
९ । चौकीदार 190 
१० | ० | वाहनचालक Loe 
एकूण ९ 
१.४ | लघु पाटबंधारे उपविभाग, a उपविभागीय अभियंता = ae 
खामगांव २ | कनिष्ठ अभियंता/ शाखा ४ 
अभियंता/सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ । वरिष्ठ लिपीक aa 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
६ | टंकलेखक — या 
७ | अनुरेखक fe 
८ | शिपाई २ 
९ | चौकीदार ee 


पृष्ठ 10 पैकी 5 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र.९३/मोप्र-२, 


[ae ० | वाहनचालक शिक्का 
एकूण १८ 
१.५ | जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.१ १ | उपविभागीय अभियंता a 
anita २ | कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता 
/सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
वरिष्ठ लिपीक शिकला 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | अनुरेखक = aa 
टंकलेखक pM 
७ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
८ | शिपाई २ 
९ | चौकीदार =a 
१० | ० | वाहनचालक [ae 
एकूण १८ 
जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, खामगाव या विभागांतर्गत एकूण पदसंख्या ११५ 
२ जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन aa कार्यकारी अभियंता a 
विभाग, anita 2 | उपकार्यकारी अभियंता fo 
३ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. अ. ४ 
श्रेणी-२ 
४ । विभागीय लेखापाल pM 
५ | प्रथम लिपीक Ls 
वरिष्ठ लिपीक पु 
७ | कनिष्ठ लिपीक ४ 
८ । आरेखक fe 
९ | सहाय्यक आरेखक =a 
[ae ० | टंकलेखक ३ 
११ | संगणक a 
१२ | भांडारपाल [fo Bont 
१३ | सहायक भांडारपाल ae 
१४ | निम्नश्रेणी लघुलेखक aa 
१५ | वाहनचालक |. णो. 
१६ | नाईक = =a 
१७ | शिपाई षु 
१८ | चौकीदार i oe 
एकूण ३४ 


पृष्ठ 10 पैकी 6 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र.९३/मोप्र-२, 


२.१ | जिगांव धरण उपविभाग aha eal उपविभागीय अभियंता शिळा 
२ | कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता ४ 
/सहायक अभियंता श्रेणी-२. 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक Et 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक 1१ 
७ | अनुरेखक = अकता 
८ | शिपाई २ 
९ | चौकीदार Le! 
| 8. ० | वाहनचालक pM 
एकूण १८ 
२.२ | जिगांव पुनर्वसन उपविभाग क्र.१ णं उपविभागीय अभियंता शिळी 
जळगांव जामोद 
२ | कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता ४ 
/सहायक अभियंता श्रेणी-२. 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक La 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक aa 
७ | अनुरेखक = a 
८ | शिपाई २ 
९ | चौकीदार Le 
| ae) ० | वाहनचालक pM 
एकूण १८ 
२.३ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग Ea उपविभागीय अभियंता ae 
क्र.३, शेगांव 2 | कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता ४ 
/सहायक अभियंता श्रेणी-२. 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४ | वरिष्ठ लिपीक = a 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक Ee! 
७ | अनुरेखक aa 
८ | शिपाई २ 
९ | चौकीदार = 2 
| ० | वाहनचालक PM 


पृष्ठ 10 पैकी 7 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र.९३/मोप्र-२, 


एकूण 


१८ 


२.४ 


जिगाव पुनर्वसन उपविभाग नांदुरा 


उपविभागीय अभियंता 


कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता 
/सहायक अभियंता श्रेणी-२ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहनचालक 


Oo} Oo] A] oO] oO] A] -0 | 96 


एकूण 


> 
ios 


२.५ 


जिगाव धरण उपविभाग मलकापुर 


उपविभागीय अभियंता 


-O 


कनिष्ठ अभियंता/ शाखा 
अभियंता/सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ 


9्ट 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहनचालक 


OO} OO} A] CK] oO; -9 | A] -9 


एकूण 


ae) 
ios 


२.६ 


जिगाव पुनर्वसन उपविभाग क्र.४, 
शेगांव 


उपविभागीय अभियंता 


ल्य 


कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता 
/सहायक अभियंता श्रेणी-२. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


शिपाई 


“०0 | (२ GT] -८४ 


चौकीदार 


जले. A] KC} 91 oO] A] oO 


पृष्ठ 10 पैकी 8 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र.९३/मोप्र-२, 


| 90 | ० | वाहनचालक aa 
एकूण १८ 
२.७ । जिगाव पुनर्वसन उपविभाग क्र.५ [a] उपविभागीय अभियंता a 
ania २ | कनिष्ठ अभियंता/ शाखा ४ 
अभियंता/सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ 
वरिष्ठ लिपीक PM 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | अनुरेखक Ps se 
टंकलेखक = “ळा 
७ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
८ | शिपाई २ 
९ | चौकीदार . _ ह. | 
| 90 | ० | वाहनचालक a 
एकूण १८ 
२.८ | काटेपूर्णा or उपविभाग, अकोला जि उपविभागीय अभियंता विक 
२ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. अ. 
श्रेणी-२ 
वरिष्ठ लिपीक aa 
४ | कनिष्ठ लिपीक २ 
५ | अनुरेखक ae 
टंकलेखक Le! 
७ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ४ 
८ | शिपाई २ 
९ | चौकीदार aa 
१० | ० | वाहनचालक ae 
एकूण १८ 
जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, खामगाव या विभागांतर्गत एकूण पदसंख्या. १७८ 
बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळांतर्गत २९३ 


एकूण पदे(१--२) 


पृष्ठ 10 पैकी 9 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२४/प्र.क्र.९३/मोप्र-२, 


प्रपत्र- ब 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०२४/प्र.क्र.९३/मोप्र-२, दिनांक: ०२/०४/२०२४ चे सहपत्र दिनांक 
०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ साठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ०१ पद 


जिगांव प्रकल्प धरण पुनर्वसन विभाग, शेगांव 
अ.क्र. | नाव पदनाम पदे सेवानिवृत्ती दिनांक 
1 १. | . _ | श्री.एस.पी.शिनगारे मजूर fae || 39-04-2028 
एकूण पदे (ae 


पृष्ठ 10 पैकी 10 


